महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअनि - १११६/प्र.क्र. ८२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑक्टोंबर, २०१८ 


संदर्भ- १) समक्रमांकाचे दिनांक ०९.०८.२०१६ रोजीचे आदेशा 
२) समक्रमांकाचे दिनांक २०.११.२०१७ रोजीचे आदेडा 


आदेशा 


श्री. अ.र.कारदार, कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र.(१ येथील 
आदेशान्वये अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास 
महामंडळ, मुंबई या कार्यालयातील व्यवस्थापक या पदावर एक वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन 
देण्यात आल्या होत्या. श्री. कारदार, कक्ष अधिकारी हे मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, 
नागपूर या कार्यालयात दिनांक १३.०८.२०१६ पासून कार्यरत आहेत. श्री.कारदार, कक्ष अधिकारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन क्र.(२) येथील आदेझान्वये एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली असून 
त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक १२.०८.२०१८ रोजी संपुष्टात आला आहे. 

या आदेशान्वये श्री.कारदार, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक वर्षाकरिता म्हणजेच 
दिनांक १२.०८.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१५३५४८२९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. न क गागा 
Gajanan Bhimrao ह 
यी (गॅ.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अ.र.कारदार, व्यवस्थापक, मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ,डी. डी. 
बिल्डिंग,दुसरा मजला, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई. 


१) प्रधान सचिव , अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

2) सह सचिव/उपसचिव (आस्थापना), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032, 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ,डी. डी. 
बिल्डिंग,दुसरा मजला, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई. 

¥) निवडनस्ती. 


